महाराष्ट्र शासन 


सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन Beal क्रमांकः बदली-२०२३/प्र.क्र.४१/१४-अ 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: ११मे, २०२३ 


संदर्भ - नियोजन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक: निविआ ४०२२/प्र.क्र.४३२/का.१४२१, दिनांक २४.०३.२०२२ 


AIA आदेठा 


संदर्भिय शासन निर्णयान्वये नियोजन विभागाचा आकृतीबंध सुधारीत Gor आहे. नियोजन विभागाचा 
आकृतीबंध सुधारीत झाल्याने सदर विभागात कार्यरत असलेले श्री.कांबळे, हे लघुटंकलेखक पदावर अतिरिक्त 
ठरत आहेत. यास्तव नियोजन विभागाने केलेल्या विनंतीनुसार श्री.कांबळे यांची पदस्थापना त्यांच्या नावासमोरील 
स्तंभ-५ मध्ये दर्शविलेल्या विभागात करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. | श्री/श्रीमती | लघुटंकलेखकाचे नांव सध्याचा विभाग बदलीनंतर पदस्थापनेचा विभाग 
ae 2 3 1 ७४ ५ 
La | श्री नरेद्र बबन कांबळे (म) नियोजन विभाग महसूल व वन विभाग 

२. हे आदेश तात्काळ अंमलात येतील. श्री.न.ब.कांबळे यांना संबंधित विभागाने बदली झालेल्या विभागामध्ये 
हजर होण्यासाठी तात्काळ कार्यमुक्त करुन या विभागास कळवावे. श्री.कांबळे यांनी बदली झालेल्या 
विभागामध्ये तात्काळ रुजू व्हावे. 

३. श्री. कांबळे, लघुटंकलेखक यांचा दि. ०१.०५.२०२३(म.नं) ते आदेशाच्या दिनांका पर्यंतचा सक्‍तीचा 
प्रतिक्षाधीन कालावधी मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. सक्तीचा प्रतिक्षाधीन कालावधी मंजूर 
करण्याची कार्यवाही म.ना.से.(सेवेच्या सर्वसाधारण शार्ती) नियम १९८१ च्या नियम ९ (१४) (एफ) नुसार व 
शासन निर्णय वित्त विभाग, दि.०२/०६/२००३ मधील तरतूदी नुसार महसुल व वन विभागाने करावी. 

४. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०५१११६१७३९११०७ असा आहे. हा sear डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 
VINAYAK ४-1 
BABURAO MANE a 
(वि. बा. माने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 
श्री.न.ब.कांबळे, लघुटंकलेखक, नियोजन विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२. 

प्रत, 

१ अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (आस्थापना), महसूल व वन विभाग/नियोजन 
विभाग, 

2) सह सचिव/उप सचिव (आस्थापना), महसूल व वन विभाग/नियोजन विभाग, 

३) निवड नस्ती/संग्रहार्थ (कार्यासन १४-ओ). 


